रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. आस्था-१०२२/प्र.क्र.४८/रेशीम कक्ष 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक ०९ मे, २०२२ 


शासन परिपत्रक :- 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ (प्रपत्र-अ) रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 


२. संचालक (रेशीम) यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी सदर तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सर्व 
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत 
संचालनालयाच्या अभिलेखात ठेवावी. सदर ज्येष्ठता सूचीमध्ये काही वास्तविक चुका अथवा त्रूटी 
आढळून आल्यास त्याबाबत संबंधितांचे आक्षेप आपल्या अभिप्रायासह हे शासन परिपत्रक निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत शासनास सादर करावेत. विहित मुदतीत संबंधितांचे 
आक्षेप संचालक (रेशीम) यांच्या अभिप्रायासह शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांना काहीही आक्षेप 
नाही असे गृहीत धरून ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


3. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५०९१४४२११७८०२ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KISHOR DAULAT 


PATIL = 
सहपत्र :- प्रपत्र-अ. (किशोर पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, बी विंग, आयुक्‍त 
कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१. 
२) सर्व संबंधित अधिकारी (रेशीम संचालनालयामार्फत). 


निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


प्रपत्र-अ 


(शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२२/प्र.क्र.४८/रेशीम कक्ष, दिनांक ०९ मे, २०२२ सोबतचे प्रपत्र) 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


अ. | ज्येष्ठता नाव प्रवर्ग । जन्मतारीख | नियुक्ती । नियुक्तीचा | ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 

नंतर प्रवर्ग (सरळसेवा/ | ज्येष्ठतेचा 

बदलला पदोन्नती) । मानीव दिनांक 

असल्यास 

त्याचा 

दिनांक) 
(Y (२ (Y (8) (Y (द) (9 (2) (९) (7०) (7% 

श्री. महेद्र भिमराव ढवळे अ.जा | ०५.०१.१९७४ | ११.०८.२००६ | सरळसेवा | ०१.०८.२०१३ | ३१.०१.२०३२ | एम.एस.सी. [ot 


